जलसंपदा विभागातील कार्यकारी 
अभियंता (विद्युत व यांत्रिकी) या 
संवर्गाची दि.०१.०१.२०१८ रोजीची 
तात्पुरती ज्येष्ठता यादी. 


महाराष्ट्र शासन 
जलसंपदा विभाग 
शासन परिपत्रक क्रमांकः काअज्ये-१११८/(३७१/२०१८)/आ.(वर्ग-१) 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२. 
तारीख: १२ नोव्हेंबर, २०१८. 


वाचा:- 
१ सामान्य प्रशासन विभाग, शासन निर्णय क्र.एसआरव्ही-२०११/प्र.क्र.२८४/१२, 
दि.२१.१०.२०११. 
२ जलसंपदा विभाग, शासन परिपत्रक क्र.काअज्ये-१११६/(६४/२०१७)/आ.(वर्ग-१), 
दि.२१.१०.२०११. 


३) जलसंपदा विभाग, शासन परिपत्रक क्र.काअज्ये-१११६/(६४/२०१७)/आ.(वर्ग-१), 
दि.०६.०५.२०१७. 


शासन परिपत्रक :- 
जलसंपदा विभागातील कार्यकारी अभियंता (विद्युत व यांत्रिकी) या संवर्गाची दि.०१.०१.२०१७ या 


कालावधीची अंतिम ज्येष्ठता यादी संदर्भीय क्र.३ येथील दि.०६.०५.२०१७ च्या शासन परिपत्रकान्वये अंतिम 
करण्यात आलेली आहे. 

२. आता, जलसंपदा विभागातील कार्यकारी अभियंता (विद्युत व यांत्रिकी) या संवर्गातील अधिकाऱ्यांची 
दि.०१.०१.२०१८ रोजीची स्थिती दर्शविणारी तात्पूरती ज्येष्ठतासूची सदर परिपत्रकासोबत जोडलेल्या प्रपत्र 
“अ” प्रमाणे प्रसिध्द करण्यात येत आहे. 

३. सदर दि.०१.०१.२०१८ रोजी तात्पुरती ज्येष्ठता यादी मा.उच्च न्यायालयाने याचिका 
क्र.२७९७/२०१५ वर दिलेल्या न्यायनिर्णयानुसार तसेच, मा.सर्वोच्च न्यायालयात दाखल केलेल्या विशेष 
अनुज्ञा याचिका क्र.२८३०६/२०१७ वरील अंतिम न्यायनिर्णयाच्या अधीन राहून प्रसिध्द करण्यात येत आहे. 
उपरोक्त न्यायालयीन प्रकरणांमधील न्यायनिर्णयानुसार सन २००४ नंतरच्या निवडयाद्यांमध्ये बदल 


झाल्यास, त्यानुसार ज्येष्ठता यादीमध्ये बदल होईल. 


शासन परिपत्रक क्रमांकः काअज्ये-१११८/(३७१/२०१८)/आ.(वर्ग-१) 

४. जलसंपदा विभागांतर्गत मुख्य अभियंता (विद्युत व अधीक्षक अभियंता (विद्युत व यांत्रिकी) यांना 
सूचित करण्यात येत आहे की, आपल्या नियंत्रणाखालील सर्व कार्यकारी अभियंता (विद्युत व यांत्रिकी) यांना 
सदर ज्येष्ठता यादीची प्रत उपलब्ध करुन देण्यात यावी. 

५. सदर ज्येष्ठता यादीबाबत काही त्रुटी / आक्षेप असल्यास हे परिपत्रक निर्गमित झाल्याच्या 
दिनांकापासून एक महिन्याच्या आत लेखी स्वरुपात आव्यक त्या कागदपत्रासह विहित मार्गाने शासनाच्या 
निदर्शनास आणाव्यात. विहीत मुदतीत त्रुटी / आक्षेप प्राप्त न झाल्यास संबंधितांचे काहीही म्हणणे नाही असे 
समजून सदर ज्येष्ठता यादी अंतिम करण्याबाबतची कार्यवाही करण्यात येईल. 


&. सदर शासन परिपत्रक महाराष्ट्र शासनाच्या ~www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 


उपलब्ध करण्यात आले असून त्याचा संकेताक २०१८१११२१२०७३७९०२७ असा आहे. हे परिपत्रक 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाळ यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Digitally signed by Sanjay Namdeo Jadhav 
DN: c=IN, o=Government Of Maharashtra, ou=Water 
Resources Department, postalCode=400032, 


Sa nj ay N a m d ९0 उ i gactagidgis3be AT BAVAGOO ISACOBA 


5.4, 
80c48f89adea8f0037e8608934214, 


Jadhav ra onium aaa 
सहपत्र:- परिशिष्ट-अ (संजय जाधव) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 
प्रत:- 
१. प्रधान सचिव (जलसंपदा) / सचिव (लाक्षेवि) / सचिव (प्रकल्प समन्वय), जलसंपदा विभाग, 


मंत्रालय, मुंबई. 
२. सर्व महासंचालक / कार्यकारी संचालक, जलसंपदा विभाग. 
३. सचिव, महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग (पत्राने) 
४. सर्व मुख्य अभियंते व सह सचिव, जलसंपदा विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
५. मुख्य अभियंता (विद्युत, जलविद्युत प्रकल्प, मुंबई. 
६. सर्व अधीक्षक अभियंता (विद्युत व यांत्रिकी). 
सर्व कार्यकारी अभियंता (विद्युत व यांत्रिकी). 
मा.मंत्री (जलसंपदा) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 
. मा.राज्यमंत्री (जलसंपदा) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 
१०. सर्व कार्यासनाने जलसंपदा विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
११. कार्यासन आ.(वर्ग-१) संग्रहार्थ. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


जलसंपदा विभाग, शासन परिपत्रक क्र.काअज्ये-२०१८/(प्र.क्र.३७१/२०१८)/आ.(वर्ग-१), दि.१२.११.२०१८ सोबतचे सहपत्र. 


कार्यकारी अभियंता (विद्युत व यांत्रिकी) संवर्गाची दि.०१.०१.२०१८ रोजीची तात्पुरती ज्येष्ठता यादी (प्रपत्र-अ) 


(का.अ. (विद्युत मार्ग  ।ज्येष्ठतेचा मानीव 
बदलला व यांत्रिक) | (सरळसेवेने/ दिनांक 
असल्यास त्याचा पदावरील मर्यादित 
दिनांक ) पदोन्नती विभागीय 
आदेशाचा परीक्षेव्दारे 
दिनांक) 


अ.जा. १०.०७.१९६० | २२.०६.२००७ २२.०६.२००७ | ३१.०७.२०१८ . क Ee गवतात 


०१.०८.१९६४ | १३.११.२००९ १३.११.२००९ 8.019, 2ORR 
ला.प्रनायक 


जाड eee | ९८०६२९२ | ee | eee [eee | बोई [| 
०९०६१६४ | १८०६२०२ | we | १८०६२०२ | Mowe | Ae | Cd 
अ.ज. ०१.०६.१९६१ | १८.०६.२०१२ | पदोन्नती | १८.०६.२०१२ | ३१.०५.२०१९ 


०१.०६.१९६० | २९.१०.२०१५ २९.१०.२०१५ १,०५.२०१८ 


